जमीनदाराची नवरी 


नॉर्वेमधील एक लोककथा 


जमीनदाराची नवरी 


नॉर्वेमधील एक लोककथा 


ह, '2/8/0//201 
/2 %//४%/४/ 
४; १ बॅ र्र ्श ४ च 
हट 7 '//, 
१4////८, 
क /॥// /॥/ 


खूप वर्षांपूर्वी एक श्रीमंत जमीनदार होता. त्याच्याकडे 
खूप मोठी जमीन आणि बँकेत भरपूर पैसा तर होताच 
शिवाय त्याची तिजोरी सोन्या-चांदीने भरलेली होती. पण 


तरीही त्याच्या आयुष्यात एक कमतरता होती. त्याची 
बायको देवाघरी गेली होती आणि आता तो एकटाच होता. 


एक दिवस शेजारच्या शेतकऱ्याची मुलगी जमीनदाराच्या शेतात 
गवताच्या पेंड्या बांधण्याचे काम करत होती. जमीनदाराने तिला 
पाहिले आणि त्याला ती फारच आवडली. तिचे आई-वडील गरीब होते. 
त्याला वाटले की त्याने आपला विचार नुसता बोलून दाखवला, तरी ती 
लगेच त्याच्याशी लग्न करायला तयार होईल. 


आपला परत एकदा लग्न करायचा विचार असल्याचे त्याने सहज 
तिला सांगितले. 


ती हसून म्हणाली, “तसा तर माणूस अनेक गोष्टींचा नेहमीच 
विचार करत असतो!” तिच्या मनात आले की या म्हाताऱ्याने खरे तर 
लग्नाचा विचार करण्याऐवजी आपल्या वयाला शोभेल अशा कशाचा 
तरी विचार करायला हवा. 


“मला वाटते की तुझ्याशीच लग्न करावे!” 


तिने उत्तर दिले, “माझा विचार केल्याबद्दल धन्यवाद. पण तसे 
काही होईल असे मला वाटत नाही.” 


जमीनदाराला कोणी 'नाही* म्हटलेले ऐकायची सवय नव्हती. 
तिने जितक्या वेळा नकार दिला, तेवढा त्याचा तिच्याशीच लग्न 
करायचा विचार पक्का होत गेला. 


पण कितीही प्रयत्न केला, तरी काहीच प्रगती होत नव्हती. 
मग त्याने तिच्या वडिलांना बोलावून घेतले आणि सांगितले की 
त्याने जर आपल्या मुलीला त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी तयार 


केले, तर तो त्याचे सगळे कर्ज माफ करेल आणि शिवाय त्याच्या 
कुरणाजवळची जमीनही त्याला बक्षीस देईल. 


“तसे असेल, तर मी नक्कीच माझ्या मुलीचे मन वळवेन,” 
शेतकऱ्याने उत्तर दिले. “तशी तर ती लहानच आहे आणि आपले 
हित कशात आहे हे तिला समजत नाही.” 


त शेतकऱ्याच्या बोलण्याचा आणि मन वळवण्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. 


“जमीनदार जरी सोन्याचांदीत बुडलेला असला, तरीही मी त्याच्याशी लग्न करणार 
नाही!” मुलगी आपल्या उत्तरावर ठाम होती. 


जमीनदार अनेक दिवस उत्तराची वाट पाहत होता, पण त्याला पुढे काहीच कळले 
नाही. अखेर एक दिवस उतावळा जमीनदार इतका रागावला की त्याने मुलीच्या 
वडिलांना सांगितले की, त्यांनी आता ठामपणे निर्णय घ्यायला हवा कारण यापुढे तो वाट 
पहायला अजिबात तयार नव्हता. 


गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्याला काय करावे सुचेना म्हणून त्याने जमीनदाराला 
लग्नाची सगळी तयारी करायला सांगितले. धर्मगुरू आणि सर्व पाहुणे जमल्यावर 
जमीनदाराने मुलीला काहीतरी काम आहे म्हणून बोलावून घ्यावे असे ठरले. आणि ती 
आली की लगेच तिच्याशी लग्न करावे म्हणजे तिला अधिक विचार करायला वेळच 


मिळणार नाही. 


जमीनदाराला ही कल्पना पसंत पडली. मग त्याने मिठाया बनवण्याची आणि 
थाटामाटात लग्न करण्याची तयारी सुरु केली. 


ठरलेला दिवस उजाडला आणि 
पाहुणे जमल्रे. मग जमीनदाराने 
शेतावर काम करणाऱ्या एका मुलाला 
हाक मारून सांगितले की शेजारी 
जाऊन शेतकऱ्याने जे कबूल केले होते 
ते त्याला पाठवायला सांग. 


“पण तू जर लगेच परत आला 
नाहीस, तर मात्र ...” शेतकरी मूठ 
आवळून म्हणाला. 


त्याला आणखी काही बोलावेच 
लागले नाही कारण मुलगा तीरासारखा 
धावत गेला होता. 


“तुम्ही जे कबूल केले होते 
ते घेऊन जाण्यासाठी मालकांनी 
मला पाठवले आहे,” मुलाने 
शेतकऱ्याला सांगितले. “आज 
मालक फार घाईत आहेत 
म्हणून अजिबात वेळ घालवून 
चालणार नाही.” 


हो. हो! लगेच कुरणात 
जा आणि तिला तुझ्याबरोबरच 
घेऊन जा. ती बघ तिकडे आहे!” 


शेतकऱ्याने उत्तर दिले. 


मुलगा पळत निघाला आणि कुरणात पोचला तेव्हा 
शेतकऱ्याची मुलगी गवताच्या पेंड्या बांधत होती. 


“तुझ्या वडिलांनी माझ्या मालकाला जे कबूल केले आहे 
ते नेण्यासाठी मी आलो आहे,” मुलाने सांगितले. 


“असं होय!” ती मनात म्हणात्री, “त्यांचा असा डाव आहे 
तर | 77 


मग ती मुलाला म्हणाली, “हो, खरंच की! ती समोर छोटी 
घोडी दिसते आहे ना, तीच असणार. तिला घेऊन जा. 
मटारच्या शेतापल्रीकडे तिला बांधून ठेवले आहे.” 


लि 
पट 
(चि 
क़ 
टि 
झि 
र्व 
४) 
र 
णि 
पठ 
च 
ऱि्‌ 


टि 
छि 
0० 
[प 
४) 
्न्उ 
ष्‌ 
| 
“छि 


म॒त्राने घोडीच्या 


ळ| 


परत आल्यावर जमीनदाराने विचारले, “तिला बरोबर आणले आहेस का?” 
मुलाने उत्तर दिले, “ हो. ती खात्री दाराशीच आहे.” 
“तिला माझ्या आईच्या खोलीत घेऊन जा,” जमीनदार म्हणाला. 


“पण मालक, ते कसं काय जमेल?” मुलाने शंका विचारली. 


जमीनदार रागावून म्हणाला, “मी सांगतो तसं कर. तुला एकट्याला जमत 
नसेल, तर आणखी काहीजणांची मदत घे.” शेतकऱ्याला वाटले की मुलगी फार 
हट्टी असणार. 


मालकाच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यावर मुलाच्या लक्षात आले की आता 
आणखी काही बोलण्यात काही अर्थ नाही. मग त्याने शेतावर जाऊन तिथल्या 
मजुरांना मदतीसाठी बोलावले. काहींनी तिचे डोके आणि पुढचे पाय वर ओढले 
आणि इतरांनी तिला पाठीमागून वर ढकलले. अखेर कसे तरी त्यांनी घोडीला 

जिन्यावरून वरच्या खोलीत नेल्रे. 


शि लग्नाचा सर्व साजशृंगार मांडून ठेवला होता. 


“काम झाले मालक!” मुलाने येऊन सांगितले. “पण मालक, 
हे फारच कठीण काम होते. शेतावर कामाला आल्यापासून इतके कठीण 
काम मी कधीच केले नव्हते.” 


“ते जाऊ दे, तुझे श्रम काही वाया जाणार नाहीत” मालकाने म्हटले. 
“आता खात्री ज्या बायका आहेत त्यांना वर जाऊन तिथे ठेवले आहेत ते 
कपडे तिला घालायला सांग.” 


“पण मालक...” मुलाने बोलायचा प्रयत्न केला. 


“आता उगीच बोलत बसू नकोस. त्यांना म्हणावे तिला छान तयार 
करा, आणि दागिने, मुकुट काही घालायला विसरू नका.” 


मुलगा पळत पळत स्वयंपाक घराकडे गेला. 


“ए, ऐका. तुम्हाला माडीवर जाऊन घोडीला नवरी प्रमाणे सजवायला 
सांगितले आहे. मला वाटते मालकांना सगळ्या पाहुण्यांची चेष्टा 
करायची असणार,” मुलाने निरोप दिला. 


र ./१ दिवड ज्यरत । 
१४/६४९५ २ 
'/ ऱ्य रे र 

9 


टू | 


सर्वांनी मिळून तिथे असलेला सर्व पोशाख घोडीला घातला. 
मग मुलाने मालकाला जाऊन सांगितले की ती आता सर्व 
पोशाख आणि दागिने घालून तयार होती. 


“फार छान, आता तिला खाली घेऊन या,” जमीनदाराने उघडल्यावर जमीनदाराची नवरी 
फर्मावले. “मी स्वतः तिचे दाराशी जाऊन स्वागत करेन.” दिवाणखान्यात आत्री, तेव्हा काय गोंधळ उडाला 


असेल याची तुम्हीच कल्पना करा! 


जिन्यात मोठाच आवाज येत होता. कारण नवरीने 
काही रेशमी जोडे घातले नव्हते. 


१... 9 
भु, भं गी 
4 
हीं 
वक 
ज्त्ड ह 
र टी ( 
नि. १ 
। १. 
|. ७५७५ त / 
क, ह. लो... , । 
१4 9 न | ॥ 
य अ | 
१4 - जं | । ऱ् ... / 
यै ६७४. व 


्ि मुलीने 
जमीनदाराला असा काही धडा 
शिकवला होता, की तो फारच 
खजील झाला. असे म्हणतात की 
त्यानंतर त्याने परत कधी 
लग्नाचा विचारही केला नाही. 


